अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या तथापि, 
अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न 
केलेल्या स्व.श्री अनंता लक्ष्मण निनावे, वरिष्ठ पणन 
अधिकारी, Tar आयुक्तालय, नागपूर यांच्या सेवा 
अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याबाबतचा निर्णय रद्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - सपववि-३७०१२/१३/२०२२-०₹७<1८-२ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासन इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा :- १) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब दि.२१.१२.२०१९ 
२) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब दि.३०.०६.२०२० 
३) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब दि.२७.११.२०२० 
४ शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग समक्रमांक दि.२४.११.२०२३ 
५) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांचे रिट याचिका क्र.२७९४/२००४ मधील 
दि.०५.०८.२००४ चे आदेशा 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक २१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अथवा सादर 
करु न शकलेल्या अथवा अन्य जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य 
पदे निर्माण करणे, तसेच उक्त अनुसूचित जमातीच्या पदावर नियुक्‍त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची 
रिक्‍त होणारी पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास मागणीपत्र पाठविणे याबाबत सूचना दिलेल्या 
आहेत. त्यानुसार, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु 
न शकलेल्या श्री. अनंता लक्ष्मण निनावे, वरिष्ठ पणन अधिकारी, गट-क, वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, नागपूर 
यांच्या सेवा संदर्भ क्रमांक ४ येथील दिनांक २४.११.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये पुर्वलक्षी प्रभावाने 
दि.२९.०४.२०२१ पासून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्या आहेत. 
२. मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंठपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.९०३/२०२० व इतर संलग्न 
याचिका यामध्ये मा.न्यायालयाने दि.४.५.२०२१ रोजी पुढीलप्रमाण आदेशा पारित केलेले आहेत. 


"Once the judgment of this Court inter parties has become final and there is no element of 
fraud at the time of delivering the judgment by this Court, the said judgment would bind the parties 
and operate as a res judicata. The subsequent judgment of the Apex Court laying down the 
proposition of law different than the one on the basis of which the judgments are delivered by this 
Court and have attained finality cannot be reopened. Quietess will have to be given to the litigation. 
The protection granted by this Court to the employment of the petitioners in the writ petitions filed by 
them earlier bind the parties and shall continue. 


In the light of the above, the Government Resolution dated 21" December, 2019 shall be 
read in a manner not to include the employees whose tribe claims are invalidated, but are granted 
protection in employment under the judgments /orders of this Court and the said judgments /orders 
have attained finality. 


शासन निर्णय क्रमांकः MTafa-319092/93/2022-DESKTEX-2 


In view of the aforesaid, the impugned communications placing the petitioners on 
supernumerary posts are quashed and set aside. 


मा.उच्च न्यायालयाच्या उक्त आदेशाविरुद्ध राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती 
याचिका क्र.२५३०/२०२२ दाखल केलेली असून सदर याचिका अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. 


वरील अनुषंगाने स्व.श्री. अनंता लक्ष्मण निनावे, वरिष्ठ पणन अधिकारी यांच्या रिट याचिका क्र. 
२७९४/ २००४ मध्ये मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी दि.०५.०८.२००४ रोजी दिलेला आदेश 
व त्याअनुषंगाने त्यांच्या पत्नी श्रीमती निनावे यांनी दाखल केलेली अवमान याचिका क्र.३३४/२०२२ विचारात 
घेऊन संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णय रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र.९०३/२०२० व इतर संलग्न 
याचिका यामध्ये दिनांक ०४.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च 
न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २५३०/२०२२ दाखल केली असून, सदर विशेष अनुज्ञा याचिका 
सद्यःस्थितीत न्यायप्रविष्ठ आहे. स्व.श्री. अनंता लक्ष्मण निनावे, वरिष्ठ पणन अधिकारी यांच्या रिट याचिका 
क्र. २६२३ / २००४ मध्ये मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी दि. ०५.०८.२००४ रोजी दिलेला 
आदेशा व त्याअनुषंगाने त्याअनुषंगाने त्यांच्या पत्नी श्रीमती निनावे यांनी दाखल केलेली अवमान याचिका 
क्र.३३४/२०२२ विचारात घेऊन मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२५३०/२०२२ मधील 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून स्व.श्री. अनंता लक्ष्मण निनावे, वरिष्ठ पणन अधिकारी यांच्या सेवा पुर्वलक्षी 
प्रभावाने दि. २९.०४.२०२१ पासून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याबाबतचा संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील शासन 
निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. 
2. हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 22.00.2028 च्या टिप्पणी अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४१००११५५४०९२६०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
SHRIKRISHNA 
BABURAO PAWAR © Zs 
(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 

प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग (मुंबई/छ.संभाजीनगर/सोलापूर/नागपूर) 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ) 

६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७. श्रीमती कल्पना अनंता निनावे, द्वारा आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर 
८. निवड नस्ती (कार्यासन-टेक्स-२). 


Cc ww AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


